राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / 
सहायक पोलीस आयुक्‍त (ara) आणि 
सहायक समादेशक/ सशस्त्र पोलीस उप 
अधीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र. रापोसे-१७१८/प्र.क्र.२६२(१)/पोल-१(ओ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१२ नोव्हेंबर, २०१८. 


शासन आदेठा :- 

महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२ (न) Helles तरतुदीनुसार पोलीस 
उप अधीक्षक / सहायक पोळीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र आणि सहायक समादेशक/सडास्त्र पोलीस उप 
अधीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल या संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
| श्री. सतीश राजाराम । पोळीस उप अधीक्षक, आर्थिक | पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस 
रावराणे गुन्हे शाखा, चंद्रपूर प्रशिक्षण केंद्र, मरोळ 


२ श्री. सुभाष धुमाळ 


सहायक समादेशक, राज्य 
राखीव USAR बल, गट क्र. १५, 
गोंदिया 


सहायक समादेशक, राज्य 
राखीव पोलीस बल, गट क्र. ५, 
दौंड 


२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 


न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. 


न्यायालयाचे आदेश, तसेच निवडणूक आचारसंहिता असल्यास, ते विचारात घेऊन तात्काळ पुढील 


कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. संबंधित अधिकाऱ्यांस बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त 


करण्याबाबतची आवश्‍यक कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन 


तसाअहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.२६२(१/पोल-१(अ) 


8. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८१११२१२२२४६६२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Ka | | a S A e es, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f19 


तीं a89f474e7b98a708cc03eb46cd241a604 
a | W a १4296, cn=Kailas A. Gaikwad 
Date: 2018.11.12 12:25:57 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 
१) महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


AD 


) 
) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री (गृह) (शहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


3 
to} 


Cc 
ae 


प्रधान सचिव (विशेष) urd स्वीय सहायक, गृह विभाग, Hares, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
८) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई/पुणे, 
९) पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर/गोंदिया, 
१०)अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
99) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/चंद्रपूर/गोंदिया. 
) 
) 


an 


GS 


१३) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 
१४ निवडनस्ती / पोल-१(ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


